तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील 
बैठकांमध्ये वृक्ष लागवड आणि संगोपन हा मुद्दा 
स्थायी विषय म्हणून बैठकांच्या विषयसूची मध्ये 
आणि क्षेत्रीय स्तरावरील निरक्षण भेटी मध्ये 
अंतर्भूत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०५१६/प्र. क्र. २१५/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: १७ एप्रिळ २०१८ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः महसूल व वन विभाग क्रमांक्र-साववि-२०१६/प्र.क्र.१३१/फ-११, 
दि. ३१ मार्च २०१६. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः महसूल व वन विभाग क्रमांक्र-साववि-२०१६/प्र.क्र.८०/फ-११, 
दि. १० ऑक्टोंबर २०१६. 
३) शासन निर्णय क्रमांकः महसूल व वन विभाग क्रमांक्र-साववि-२०१६/प्र.क्र.१६६/फ-११, 
दि. ०४ जानेवारी २०१७. 
प्रस्तावना - 
हवामान आणि क्र््तूबदल, वाढते तापमान, दुष्काळ आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य या नैसर्गिक 
आपत्तींची दाहकता आणि तीव्रता कमी करण्यासाठी “हरित महाराष्ट्र” ही संकल्पना राबविण्याचा 
महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७ ते २०१९ या कालावधीत ५० 
कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असून, सन २०१७ मध्ये ४ कोटी वृक्षारोपण कार्यक्रमाची 
अंमलबजावणी झाली आहे. त्याशिवाय सन २०१६ मध्ये दि. १ जुले २०१६ या एकाच दिवशी २ कोटी 
वृक्ष लागवडीचा आगळा वेगळा व महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यात आला सन २०१८ आणि 
सन २०१९ मध्ये अनुक्रमे १३ कोटी आणि ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. वृक्ष लागवडीचे 
उद्दिष्ट पूर्णपणे साध्य व्हावे आणि त्याचबरोबर आतापर्यंत लागवड केलेल्या झाडांचे संरक्षण, देखभाल 
आणि संगोपन उत्तमरितीने होणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. दि. १ जुले ते ७ जुले २०१७ या कालावधीमध्ये 
४ कोटी वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे सादरीकरण मा. मंत्रीमंडळासमोर दि.१३ जून २०१७ रोजी करण्यात 
आले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेनुसार यासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मा. मंत्री मंडळाने दिलेल्या 
सहमतीनुसार सूचना प्रशासकीय विभागांना कळविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
या परिपत्रकाद्वारे त्याअनुषंगाने सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०५१६/प्र. क्र. २१५/परि-४ 


शासन परिपत्रक- 
१. मोटार वाहन विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावरील तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय बैठकांमध्ये 
वृक्ष लागवड आणि संगोपन या संदर्भातील विषय प्रत्येक बैठकांच्या वेळी विषयसूचीमध्ये स्थायी विषय 
म्हणून अंतर्भूत करण्यात यावा. अशा बैठकांमध्ये वृक्ष लागवडीचा आढावा, या पूर्वी लावलेल्या झाडांचे 
जिवंत राहण्याचे प्रमाण, मृत झाडांच्या जागी नवीन झाडांची लागवड, पुढील वर्षामध्ये वृक्ष लागवडीच्या 
उद्दिष्टाप्रमाणे वृक्षारोपणासाठी स्थळ निश्चिती, रोपांची उपलब्धता, आवश्यक त्या तांत्रिक 
परिमाणाप्रमाणे विहित कालावधीमध्ये पिटस्‌ तयार करणे, निधीची उपलब्धता इत्यादी संदर्भात पूर्व 
तयारीबाबत आढावा घेण्यात यावा.. 
२. अशा बैठकांमध्ये वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंदर्भात झालेल्या निर्णयांची नोंद बैठकीच्या 
इतिवृत्तामध्ये करण्यात यावी. तसेच इतिवृत्तामध्ये नमूद केलेल्या निर्णयासंदर्भात झालेल्या 
अंमलबजावणीबाबत आणि येणाऱ्या अडचणी संदर्भात पुढील बैठकीमध्ये चर्चा होऊन क्षेत्रीय 
अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या समस्या आणि अडचणी सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. 
३. तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावरील जे अधिकारी क्षेत्रीय कामांना भेटी देतील, त्यावेळी त्या 
त्या विभागांतर्गत वृक्ष लागवडीच्या स्थळांना आवर्जून भेटी देण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावा. 
अशा क्षेत्रीय भेटीच्या वेळी संबंधित प्रशासकीय विभागांतर्गत लावलेल्या झाडांचे संरक्षण योग्यरितीने 
होते किंवा नाही, मृत झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावली गेली किंवा नाही, पाण्याची व्यवस्था आणि 
संरक्षणासाठी मनुष्यबळ इत्यादी बाबींची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाहणी करावी. त्याचप्रमाणे येणाऱ्या 
अडचणी सोडविण्याबाबत उपाययोजना कराव्यात. 
४. तसेच प्रस्तावित वृक्ष लागवडीसाठी निवडलेली स्थळे, आवऱ्यक त्या परिमाणाचे fice विहित 
वेळेत तयार करणे आणि अशा स्थळांवर लावण्यात येणाऱ्या झाडांसाठी पाण्याची आणि संरक्षण 
व्यवस्था, वृक्ष लागवडीसाठी निधीची व्यवस्था, याबाबत देखील पाहणी करुन क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना 
आवश्यक ते मार्गदर्शन द्यावे. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४१८११४८१०४४२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

Kadam Dattatray कटाव, 


tt, postalCode=400032, st=Maharasht 


2.5.4.20=7fee1 bbc1 5b7 1aa23bf3ffa4e468df7492703428e9ad 


Hanmant pies sor eet > naman 
(द. ह. कदम) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री (परिवहन) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री (परिवहन) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०५१६/प्र. क्र. २१५/परि-४ 


४. सचिव, वने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

६. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना विनंती आहे की, सदरहू परिपत्रकांतीळ 
सुचनांनुसार कार्यवाहीबाबत सर्व संबंधितांना अवगत करावे. 

७. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
यांना विनंती की त्यांनी सदर शासन परिपत्रकाची प्रत त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे 
त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांना पाठवून कार्यवाही करण्याच्या सूचना 
द्याव्यात. 


८. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

९. सर्व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 
१०. कार्यासन अधिकारी, परि-१ 

११, निवडनस्ती, परि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


